सातव्या वेतन आयोगामध्ये तीन लाभाच्या 
सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या 
दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयात 
सुधारणा करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांकः वेतन-२०२३ /प्र.क्र.१०/सेवा- 3 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२४. 


शासन निर्णय क्रमांक: वेतन-१११९/प्र.क्र.०३/२०१९/सेवा-३, दिनांक 02 मार्च, २०१९ 


वित्त विभागाच्या क्रमांकःवेतन-१११९/प्र.क्र.०३/२०१९/सेवा-३, दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक (vi) वगळण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. सदर प्रकरणी उपरोक्त 
नमूद शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


वित्त विभागाच्या क्रमांकःवेतन-१११९/प्र.क्र.०३/२०१९/सेवा-३, दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक “(vi) विवक्षित सेवा कालावधीनंतर (Atter specified 
number of years of service संबंधित पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदारीत वाढ न होता 
अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचनेचा (Non-functional Pay Structure) मजूर 
करण्यात आलेला / येणारा, लाभ, हा या योजनेखालील पहिला लाभ ( First benefit of 
MACPS) समजण्यात येईल. उदा. मंत्रालय / विधानमंडळ सचिवालय कक्ष अधिकाऱ्यांना 
चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर देण्यात येत असलेली अकार्यात्मक वेतनसंरचना. 


ज्या कर्मचारी / अधिकारी यांना पहिला लाभ म्हणून ज्या पदाची वेतनसंरचना मंजूर 
करण्यात आली आहे, त्या पदाला विवक्षित सेवा कालावधीनंतर, त्या पदाच्या कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ न होता, अकार्यात्मक व तत्सम उच्च वेतनसंरचना मंजूर करण्यात येत 
असेल तर ती अकार्यात्मक वा तत्सम उच्च वेतन संरचना हा दुसरा लाभ (Second benefit 
of MACPS) म्हणून मंजूर करण्यात येईल.” पूर्णत: वगळण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२११८४०५८३३०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
VINAYAK ARVIND ® Th cus ANC OPAATNT 


bec62ba9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


INumber=EED64FF5F3811D4C3522D87 1 3ED9A9090E2A4F33552EEA23 
64D17D782C35E926, cn=VINAYAK ARVIND DHOTRE 


Date: 2024.02.21 18:49:41 +05'30 


(वि. अ. धोत्रे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


राज्यपालांचे सचिव 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान सभा, 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व संसद 
सदस्य 
मंत्रालयीन सर्व विभाग 
सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ, 
मुंबई 
सचिव, मा.अध्यक्ष, विधान सभा, विधानमंडळ, मुंबई 
मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्याखालील 
विभाग प्रमुख 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा),मुंबई. 
प्रबंधक, उच्च न्यायाळय (अपील शाखा),मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 
सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
प्रबंधक, lh आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त 
यांचे कार्यालय,मुंबई. 
मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई 
आयुक्‍त राज्य माहिती आयोग,(सवी 
सचिव राज्य निवडणूक आयोग,मुंबई. 
प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई/नागपूर/ औंरगाबाद. 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, 
पुणे 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
नागपूर 
सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे-रिसर्च युनिट, भारत 
सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), खोली 
क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई, 
सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण / 
पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, 
मुंबई/नागपूर/पुणे/औंरगाबाद. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई, 

विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, 

नवी दिल्ली, 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, 

सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 

बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद 

मैदान, मुंबई १ 

भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, 

सी.डी.ओ.बॅरॅँक नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव 

भागवत चौक,नरिमन पॉईंट , मुंबई २० 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, 

३१४,राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई ४ 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र 

कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 

मुंबई १३ 

इंडियन नॅशनल कॉँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस 

(आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 

मार्ग, दादर, मुंबई २५ 

नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे 

हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई ३८ 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, 

मुंबई २८ 

वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-३) 


